अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 
यांच्या अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभागक्र.१ पंढरपूर या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापना वरील पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ कालावधीसाठी 
मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५ /२१/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २७.०९.२०२१ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ- २०२१/प्र.क्र.५१/२०२१/लाक्षेवि (आस्था), दि.२५ मार्च २०२१ 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
३.अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.पुपाप्रम/आ१/३२९, 
दि. ०१/०९/२०२१. 
प्रस्तावना - 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांच्या अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग क्र.१ पंढरपूर या कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांनी त्यांच्या 
दि. ०१/०९/२०२१ च्या पत्रान्वये त्यांचे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र .१ 
पंढरपूर यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ 
पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तिवात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 
यांचे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र .१ पंढरपूर यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत 
उपविभाग कार्यालयातीळ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०१ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५/२१/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय :- 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांच्या अधिनस्त 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१ पंढरपूर व त्याअंतर्गत उपविभाग कार्यालयातील 
कार्यालयनिहाय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ 
पदांना दि. 09/08/2029 ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव दि.१.०९.२०२१ ते मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा शीर्ष 
f&.2¢ 02.2022 पर्यंत 
मुदतवाढीसाठी प्रस्तावित पदांची 
संख्या 
नियत अस्थायी | रुपांतरीत 
आस्थापनेवरील | अस्थायी 
मुदतवाढ मंजूर | आस्थापनेवरील 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या 
१ ? 2 8 | 
८ | ay पाटबंधारे विभाग १४२ १ १ मागणी क्र.आय-५, 
क्र.१,पंढरपूर ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, या 
वरील भांडवली खर्च, 
८०- सर्वसाधरण 
(१९०) सार्वजानिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातिल गुंतवणूका 
(oy) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान 
(वेतन) 
(0४)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
विकास महामंडळास भागभांडवली 
अंशदान (अनिवार्य )(४७०१ आय 
१६२) 
३२ अंशदाने 
एकूण १४२ | od 


१. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग क्र .१ पंढरपूर व त्या अंतर्गत उपविभागीय यां कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १४२ पदांना, ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५ /२१/लाक्षेवि(आस्था) 


०१ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. २८/०२/२०२२ यापैकी जे अगोदर घडेल तो 
पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
३. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट/ 
पदामधीळ वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
४. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०९२७१७१७४२७७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Purnima Devang Desai १ च 


pi 
Date: 2021.09.27 17:19:53 +05'30' 


(पूर्णिमा देसाई ) 
सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ” व १ ते २ विवरणपत्रे उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

१.महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे . 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण 
व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
४ .कोषागार अधिकारी , पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे . 
५. मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग,कोकण Wear, Hay, 
६. वित्त विभाग ( व्यय -१२/वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 
७ .लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५ /२१/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५ /२१)/लाक्षेवि (आस्था), दि. २७/०९/२०२१ 
परिशिष्ट "अ" 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नावा | दि.१.०९.२०२१ते २८.०२.२०२२ मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा शीर्ष 
पर्यंत मुदतवाढीसाठी प्रस्तावित 
पदांची संख्या 
नियत अस्थायी | रुपांतरीत 
आस्थापनेवरील | अस्थायी 
मुदतवाढ । आस्थापनेवरील 
मंजूर/पदांची मुदतवाढ 
संख्या मंजूर/पदांची 
संख्या 
ERE 3 | ४ |S 
| अधीक्षक अभियंता, १४२ ०१ मागणी क्र.आय-५, 
पुणे पाटबंधारे weed | (विवरणपत्र-०१) | (विवरणपत्र- | ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, या 
मंडळ, पुणे यांचे 02) वरील भांडवली खर्च 
अधिनस्त कार्यकारी ८०-सर्वसाधरण 
अभियंता, लघु (१९०) सार्वजानिकक्षेत्रातील व इतर 
पाटबंधारे विभाग क्र उपक्रमातिल गुंतवणूका 
.१ पंढरपूर (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) 
(०४)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान 
(अनिवार्य )(४७०१ आय १६२)३२ 
अंशदाने 
यया 
Desai Date: 2021 0827 12028 ASS" 
( पूर्णिमा देसाई ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५ /२१/लाक्षेवि(आस्था) 


सन निर्णय क्र.-मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र. १२५/ २१)/ लाक्षेवि (आस्था), दि.२७.०९.२०२१ चे सहपत्र 
विवरणपत्र- १ 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांचे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र .१ 


पंढरपूर 


नियत अस्थाई आस्थापना 


कार्यालयाचे नांव 


उपविभागाचे नांव 


पदनाम 


दि.०१.०९.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ 
या कालावधीत मुदतवाढ दिलेली 


अस्थायी पदे 


२ 


8 


कार्यकारी अभियंता, 

लघु पाटबंधारे विभाग 
क्र.१, अहमदनगर 
मुख्यालय पंढरपूर 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्य अभियंता 


शाखा अभियंता 


विभागीय लेखापाल 


आरेखक 


सहा.आरेखक 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ट लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


लघुटंकलेखक 


संगणक 


वाहनचालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


सहाय्यक 
कार्यकारी 
अभियंता, सांगोला 
शाखा कालवा 
प्रकल्प उपविभाग 
क्र.१ सांगोला-- 


उपविभागीय 
अधिकारी 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अ.सहा 


स्था.अ.सहा. 


वरिष्ट लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


के. A] oO] ©} अ क चा चट 


एकूण 


-o 
ios 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५ /२१/लाक्षेवि(आस्था) 


३ उपविभागीय । उपविभागीय अधियंता Ps 
अभियंता, सांगोला | शाखा अभियंता ४ 
शाखा कालवा । स्थापत्य अ.सहा =~ “अ _ =| 
प्रकल्प उपविभाग । स्था.अ.सहा. 8 
क्र.२ सांगोला | वरष्टजिपिक 11१1111 
कनिष्ठ लिपिक २ 

टंकलेखक a 

वाहनचालक SS 

शिपाई २ 

चौकीदार [1१ | 

एकूण १८ 

३ उप विभागीय । उपविभागीय अधियंता es. nes 
after ,सागोला | शाखा अभियंता ४ 
शाखा कालवा | अनुरेखक [11१ | 
प्रकल्प उपविभाग | स्थापत्य अ. सहा. ४ 
क्र.३, सांगोला SS 11१111 
वरिष्ट लिपिक २ 

टंकलेखक शिडकावा 

वाहनचालक शिका 

शिपाई २ 

चौकीदार Po | 

एकूण १८ 

४ सहाय्यक उपविभागीय अधियंता ७ यी 
अभियंता श्रेणी-१ । झाखा अभियंता 8 
सांगोला शाखा | अनुरेखक a 
कालवा प्रकल्प स्थापत्य अ. सहा. 8 
SHIT क्र.६ , GRe tsp fo el 
महुद कनिष्ठ लिपिक 2 
टंकलेखक शिया 

वाहनचालक [1१ | 

शिपाई २ 

चौकीदार a. ee 
एकूण १८ 

षु सहाय्यक उपविभागीय अधियंता ॥५____ nc 
अभियंता श्रेणी- | शाखा अभियंता ४ 
१,सांगोला शाखा | अनुरेखक क गा 
कालवा प्रकल्प | स्थापत्य अ. सहा. 8 
SUM क्र.४, । वरिष्ठ जिफक — is 
Ree कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक ॥.______ तही, ______ | 

वाहनचालक a, | 

शिपाई २ 

चौकीदार शि की 
एकूण १८ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५ /२१/लाक्षेवि(आस्था) 


सहाय्यक उपविभागीय अधियंता Ps 
अभियंता श्रेणी- । शाखा अभियंता 8 
१,सांगोला शाखा | अनुरेखक [1१ | 
कालवा प्रकल्प | स्थापत्य अ. सहा. 8 
STM । वरिष्ट लिपिक as 
क्र.५,माळशिरस कनिष्ठ लिपिक 2 
टंकलेखक ॥ 7 बी | 
वाहनचालक Po | 
शिपाई २ 
चौकीदार Po | 

एकूण १८ 

एकुण एंकदर १४२ 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 
DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 


P प r n । m a D evan g Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


De Sal OU = Water Resources Department 
Date: 2021.09.27 17:20:42 +05'30' 


(पूर्णिमा देसाई) 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२५ /२१/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र. १२५/२०२१)/लाक्षेवि (आस्था), दि.२७.०९.२०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -२ 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांचे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग 


क्र .१ पंढरपूर 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ 


अ. क्र. उपविभागाचे | पदनाम पद संख्या | कर्मचाऱ्याचे 
गाव नाव सेवा निवृत्त दिनांक 
7 लघु पाटबंधारे | 
उपविभाग क्र. 3 भाडार कारकुन १ दत्तात्राय मुरलीधर २८/०२/२६ 
सांगोला लिगाडे 
be ae 


Purnima Devang 


Desai 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 

DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Water ent 


atel SOUrCeS artm 
Date: 2021.09.27 17:20:54 +05'30' 


(पूर्णिमा देसाई) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


